विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) 
यांच्या दोन अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ 
मिळणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.४७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ:- १) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा झासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७३/प्रशासन-१ 
दि.०८.०९.२०१६ 
२) अधिक्षक अभियंता, सा .बां. मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. सअअ (मु / परिमंडळ / का-७/ 
प्र.क्र.०८/२०१८/५१५५ दि. ०६.०८.२०१८ 
प्रस्तावना :- 
महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर या कार्यालयाकडील नव्याने नियुक्‍त 
विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांचेकरिता संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात 
आलेल्या १० अधिसंख्य पदांपैकी प्रपत्र 'अ' मध्ये नमूद दोन विभागीय लेखापालांनी परिविक्षाधीन 
कालावधीमध्ये उत्तीर्ण करावयाची विभागीय परीक्षा विहीत कालावधीत उत्तीर्ण न केल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी एक वर्षाने वाढविण्यात आल्यामुळे सदर वाढीव परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये त्यांना 
वेतन मिळण्याकरिता त्यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना एक वर्षाकरिता मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥, महाराष्ट्र, नागपूर या कार्यालयाकडील नव्याने नियुक्‍त 
विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांना त्यांच्या परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये वेतन मिळण्याच्या दृष्टीने 
(वे. श्रे. ३५४००-११२४००, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार) संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन 
निर्णयान्वये एकूण १० अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यापैकी प्रपत्र 'अ' मध्ये नमूद दोन 
विभागीय लेखापालांनी परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये उत्तीर्ण करावयाची विभागीय परीक्षा विहीत 
कालावधीत उत्तीर्ण न केल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी एक वर्षाने वाढविण्यात आल्यामुळे सदर 
वाढीव परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये त्यांना वेतन मिळण्याकरिता त्यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या 
अधिसंख्य पदांना एक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. या एक वर्षाच्या वाढीव 
प्रशिक्षण कालावधीकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या सदर अधिसंख्य पदांची सेवार्थ प्रणालीमध्ये नोंद 
घेण्यात यावी. प्रपत्र 'अ' मध्ये नमूद उमेदवारांचा वाढीव परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याच्या 
दिनांकानंतरच्या दिनांकास सदर अधिसंख्य पदे आपोआप संपुष्टात येतील. 
२. या बाबीवरील खर्च 'मागणी क्र. एच-६, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे, ८० सर्वसाधारण, ००१- 
संचालन व प्रशासन (योजनेतर) (०८), कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई (०८) (०२) 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.४७/प्रशासन-१ 


कार्यान्वयन (२०५९ १२४५)' या लेखाशिर्षाखालील सन २०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ या वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९८/आपुक दि.२०.१०.२०१८ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर SIN निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११६१२१९४२६७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Nisha Manohar Mahaj 
Of Maharasht PWD, 


Nisha Manohar 7700002000. 


b1b93c743e21a94cd3e93, 
|Number=78a137191efea41da17c39ba578521 


Mahajan a eterno tas 


hi 
Date: 2018.11.16 12:22:31 +05'30 


(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
६. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 
९. सर्व सह सचिव, उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, as (पूर्व) मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१४. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-११/ आकृतिबंध पुनर्रचना कक्ष), मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१५. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१६. कार्यासन प्रश्ञासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.४७/प्रशासन-१ 


प्रपत्र अ 


शासन निर्णय क्र. ईसटी-२०१८/प्र.क्र.४७/प्रशासन-१ दि. १६ नोव्हेंबर, २०१८ च्या सोबतचे प्रपत्र 


अ. | उमेदवाराचे नाव | शासन सेवेत रूजू | परिविक्षाधीन वाढीव प्रशिक्षण 
क्र झाल्याचा दिनांक । कालावधी समाप्त | कालावधी समाप्त 
होण्याचा दिनांक | होण्याचा दिनांक 
व्यि २ ३ 1 ae ५ 
घनड्याम मौर्य | १२.०५.२०१६ HAF. | १२.०५.२०१८ १२.०५.२०१९ 
२ | Gilt AAR | २०.०६.२०१६ म.पू. | १९.०६.२०१८ १९.०६.२०१९ 
Nisha 0110110011 
Manohar 1111101 
Mahajan यय ll 
(नि. म. महाजन) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


